सहायक नियंत्रक शिधावाटप, गट - ब 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची 
स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता- २१२४/प्र.क्र.२/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ :-१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२,दि.२१.०६.२०२१. 
२) शासन आदेशा, क्र.पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२०४/ना.पु.१५, दि.१४.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन शासन अधिसूचनेन्वये नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील नियम ३ 
(२) अनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठतेचा दिनांक व ज्येष्ठतेचा क्रमांक निश्चित करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार सहायक नियंत्रक शिधावाटप, गट-ब यांची दि. ०१.०१.२०२४ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम 
ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन परिपत्रक :- 


१. मुंबई-ठाणे शिधावाटप यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक शिधावाटप, गट-ब या पदावरील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता यादी सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


२. सहायक नियंत्रक शिधावाटप यांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठता सूचीची प्रत 
विभागाच्या संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घ्यावी. 


३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०८१४२३१९०९०६ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASMITA RAVINDRA 
PATIL 
(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२) सर्व उप नियंत्रक शिधावाटप. 

३) सहायक नियंत्रक शिधावाटप. 

४) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.०२/ना.पु.१५, दिनांक ०८ एप्रिल, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


१. संवर्गाचे नाव : सहायक नियंत्रक शिधावाटप, गट-ब 


२. वेतनश्रेणी : एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
3. दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी (दि.०१.०१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम ३ (२) संबंधित नियम ३ (२) (अ) 
संबंधित ees =n 
(ब) नुसार | av ai = नुसार संवर्गात ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
aS शासकीय अधिकाऱ्याचे नाव पदावरील जन्म दिनांक प्रवर्ग प्रत्यक्ष रूजु दिनांक दिनांक शेरा 
ज्येष्ठता । श्रीम. प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा मार्ग दिनांक 
क्रमांक दिनांक 
4 2 3 Le ५ & 1 ७ | ८ ९ 1१ | ० 
1१. | . श्री. । रामकृष्ण नेमाजी कांबळे पदोन्नती ०१-०६-१९६८ । भ.ज.क | १९-१०-२०२२ | १४-१०-२०२२ । ३१-०५-२०२६ el 
ASMITA RAVINDRA PATIL ee va 


FBBB9A98CEE4ECD4336F598, -ASMITA RAVINDRA PATIL 
Date: 2024.04.08 14:35:12 +05'30' 


(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


